आपत्कालीन परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी 
उपाय योजना करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र VA व 
मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाशी संलग्नीत असलेल्या 
महाविद्यालयातील प्रत्येक विद्यार्थ्याकडून 
प्रतिवर्ष रुपये १०/- जमा करणे व त्यावरील 
व्याजाचा विनीयोग करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. मपवि २०१८/प्र.क्र.१२८/म्हापसू 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ७ जानेवारी, २०१९. 


वाचा :- उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक बैठक २०१३/प्र.क्र.३२२/१२/विशि-३, 
दिनांक १९ ऑक्टोबर, २०१२ 


प्रस्तावना : - 


आपत्कालीन परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी व्यवस्थापनाच्या सोयी/प्रशिक्षण सुरू करण्याच्या 


दृष्टीने विद्यापीठाकडे निधी असणे आवश्‍यक आहे. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र wy व मत्स्य विज्ञान 


विद्यापीठाशी toric महाविद्यालयातील प्रत्येक विद्यार्थ्याकडून प्रतिवर्ष रुपये १०/- इतका निधी जमा 


करुन त्या निधीवरील व्याजाच्या रकमेतून आपत्कालीन परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी उपाययोजना 


करण्याकरीता व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करुन दरवर्षी आपत्कालीन व्यवस्थापनेसंबंधी जमा होणाऱ्या 


व्याजाच्या रकमेचा विनियोग करण्यास मान्यता देण्याची बाबही शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 


२. महाराष्ट्र wd मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ तसेच विद्यापीठाशी संलग्नीत महाविद्यालयांमध्ये 


आपत्कालीन व्यवस्था करण्यासाठी विद्यापीठाच्या अधिनस्त महाविद्यालयातील प्रत्येक विद्यार्थ्याकडून 


प्रतिवर्ष रुपये १०/- याप्रमाणे आपत्कालीन निधी संकलीत करण्यास शासन मान्यता देत आहे. 


३. तसेच संकलित होणाऱ्या निधी वरील व्याजाच्या रकमेचा विनियोग उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या 


संदर्भाधीन दिनांक १९ ऑक्टोबर, २०१३ रोजीच्या शासन निणर्यातील तरतूदीनुसार करण्यास शासन 


मान्यता देत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मपवि २०१८/प्र.क्र.१२८/म्हापसू 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०१०७१५३०००४५०१ असा आहे. हा STAT 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


7 Ps Digitally signed by Vikas Tulshiram Kadam 

| a ५ U S h | fa aa) DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture 
and ADF Dept, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9869ec61c857e78e82b7a1 9b04c6d22f8ef1 b8dbc 


Kadam slap errs a 
(विकास तु. कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. राज्यपाल तथा कुलपती यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हील, मुंबई 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता ) मुंबई / नागपूर. 
३. कुलगुरु, महाराष्ट्र WY व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, तेलंगखेडी, फुटाळा तलाव रोड, नागपूर-१. 
४. आयुक्त पशुसंवर्धन महाराष्ट्र राज्य, पुणे - १. 
५. प्रादेशिक सहआयुक्त, पशुसंवर्धन विभाग, नागपूर विभाग, नागपूर. 
६. कुलसचिव, महाराष्ट्र Wd मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, तेलंगखेडी, फुटाळा तलाव रोड, नागपूर-१. 
७. नियंत्रक, (वित्त व लेखा) महाराष्ट्र way व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, फुटाळा तलाव रोड, नागपूर-१. 
८. वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 
९. वरीष्ठ प्रशासन अधिकारी गट-अ प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन नागपूर विभाग, नागपूर 
१०. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


